RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय परवणी 


वर्ष ३, अंक ८ ] 


शुक्रवार , मार्च १०, २०१७/ फाल्गुन १९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक १९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ . 

क्रमांक साशा-१/ कार्या-१( ४ )/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला पंचायत समितीमधील १० सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे . 

ज्याअर्थी, वेंगुर्ला पंचायत समितीमध्ये एकूण १० सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे : 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस- ४, भारतीय जनता पार्टी-१, शिवसेना- ५ असे आहे आणि , 

ज्याअर्थी, वेंगुर्ला पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ५ सदस्यांनी तसेच भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या 
चिन्हावर निवडून आलेल्या १ सदस्य मिळून एकूण ६ सदस्यांनी वेंगुर्ले पंचायत समिती शिवसेना - भारतीय जनता पार्टी सदस्य गट या नावाचा 
पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत लेखी कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र जोडलेले 
आहेत , त्याअर्थी, मी , उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की, श्री . सुनिल मधुकर मोरजकर व इतर ६ सदस्य , 
पंचायत समिती व गटनेता वेंगुर्ला पंचायत समिती शिवसेना- भारतीय जनता पार्टी सदस्य गट, पंचायत समिती, वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्राप्रमाणे वेंगुर्ला पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या वेंगुर्ला पंचायत समिती 
शिवसेना - भारतीय जनता पार्टी सदस्य गटाच्या खालील ६ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात 
आली आहे . 


स्य गटाच्या 


भाग एक - अ ( को. वि . पु.) - १९ - १ 


( १ ) 


Ior 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च१०, २०१७ / फाल्गुन १९, शके १९३८ 

वेंगुर्ला पंचायत समिती शिवसेना - भारतीय जनता पार्टी सदस्य गटातील सदस्यांची नावे 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव 

पंचायत समिती सदस्याचे नाव आघाडी/ पक्ष/ गटाचे नाव 
( २ ) 

( ४ ) 
प्रणाली सुरबा बंगे 

वेंगुर्ला पंचायत समिती 
यशवंत सुभाष परब 

शिवसेना- भारतीय जनता 
वेंगुर्ला शामसुंदर भालचंद्र पेडणेकर 

पार्टी सदस्य 
अनुश्री अनुप कांबळी 
सुनिल मधुकर मोरजकर 
स्मिता मिलींद दामले 


a 


n 


X 


o 


w 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१७/ फाल्गुन १९ , शके १९३८ ३ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ . 

क्रमांक . साशा.१/ कार्या-१( ४ )/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७ . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी पंचायत समितीमधील १८ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी , २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सावंतवाडी पंचायत समितीमध्ये एकूण १८ सदस्य आहेत. व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे : 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस - ११, भारतीय जनता पार्टी-३, शिवसेना- ४ असे आहे ; आणि 

___ ज्याअर्थी, सावंतवाडी पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ४ सदस्यांनी सावंतवाडी पंचायत समिती 
शिवसेना सदस्य गट या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडलेले आहेत , त्याअर्थी, मी , उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्री . रुपेश गुरुनाथ राऊळ व 
इतर ४ सदस्य, पंचायत समिती व गटनेता सावंतवाडी पंचायत समिती शिवसेना सदस्य गट, पंचायत समिती, सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्राप्रमाणे सावंतवाडी पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या सावंतवाडी पंचायत समिती शिवसेना 
सदस्य गटाच्या खालील ४ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 


सावंतवाडी पंचायत समिती शिवसेना सदस्य गटातील सदस्यांची नावे 


अ . क्र . 


पंचायत समिती सदस्याचेनाव 


आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 


पंचायत समितीचे नाव 

( २ ) 
सावंतवाडी 


( ३ ) 


( ४ ) 
सावंतवाडी पंचायत समिती 
शिवसेना सदस्य गट 


मोहन शंकर चव्हाण 
मेघःश्याम बाळकृष्ण काजरेकर 
रुपेश गुरुनाथ राऊळ 
रेश्मा रघुनाथ नाईक 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ . 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - १९ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१७/ फाल्गुन १९ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ . 

क्रमांक साशा-१ / कार्या-१( ४ ) /जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. -सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड पंचायत समितीमधील १४ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, देवगड पंचायत समितीमध्ये एकूण १४ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे : 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस- ६, भारतीय जनता पार्टी-६, शिवसेना-२ असे आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, देवगड पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या २ सदस्यांनी तसेच भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या 
चिन्हावर निवडून आलेल्या ६ सदस्य मिळून एकूण ८ सदस्यांनी देवगड तालुका विकास आघाडी या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला 
असलेबाबत लेखी कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र जोडलेले आहेत, त्याअर्थी, मी , उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सुचित करीत आहे की , श्री . सदाशिव पुरुषोत्तम ओगले व इतर ८ सदस्य, पंचायत समिती व गटनेता, देवगड 
तालुका विकास आघाडी, पंचायत समिती , देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्राप्रमाणे देवगड पंचायत समितीमध्ये 
स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या देवगड तालुका विकास आघाडीच्या खालील ८ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यातील 
नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

देवगड तालुका विकास आघाडीतील सदस्यांची नावे 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्याचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 
( २ ) 

( ४ ) 
सदाशिव पुरुषोत्तम ओगले 
रविंद्र राजारामतिर्लोटकर 

सुनिल बाळकृष्ण पारकर 
देवगड प्राजक्ता पांडुरंग घाडी 

देवगड तालुका विकास 
पूर्वा विवेक तावडे 

आघाडी 
जयश्री जयवंत आडीवरेकर 
अपुर्वादिगंबर तावडे 
संजय श्रीधर देवरुखकर 


___ ( ३ ) 


Movrrosu9v 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी,सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च१०, २०१७/ फाल्गुन १९ , शके १९३८ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५. 

क्रमांक साशा-१/कार्या-१( ४ )/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. -सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी पंचायत समितीमधील ६ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे. 

ज्याअर्थी, वैभववाडी पंचायत समितीमध्ये एकूण ६ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे : 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस- ३, भारतीय जनता पार्टी- २, शिवसेना- १ असे आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, वैभववाडी पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १ सदस्याने तसेच भारतीय जनाता पार्टी 
पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या २ सदस्य मिळून एकूण ३ सदस्यांनी वैभववाडी तालुका विकास आघाडी या नावाचा पंचायत समिती गट 
स्थापन केला असलेबाबत लेखी कळविले असून , त्यासोबत विहीत नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र जोडलेले आहेत, त्याअर्थी, मी , 
उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्री . लक्ष्मण पुरुषोत्तम रावराणे व इतर ३ सदस्य, पंचायत समिती व गटनेता, 
वैभववाडी तालुका विकास आघाडी, पंचायत समिती, वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्राप्रमाणे वैभववाडी 
पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या वैभववाडी तालुका विकास आघाडीच्या खालील ३ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात 
विहीत नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

वैभववाडी तालुका विकास आघाडीतील सदस्यांची नावे 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव 

पंचायत समिती सदस्याचे नाव आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 
( २ ) 

( ४ ) 
वैभववाडी 

लक्ष्मण पुरुषोत्तम रावराणे वैभववाडी तालुका विकास 
अक्षता सुर्यकांत डाफळे 

आघाडी 
मंगेश तुकाराम लोके 


|our 


m 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१७/ फाल्गुन १९ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ . 
___ क्रमांक साशा-१/ कार्या-१( ४) /जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. -सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ पंचायत समितीमधील १८ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, कुडाळ पंचायत समितीमध्ये एकूण १८ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे : 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस-६, भारतीय जनता पार्टी-२, शिवसेना - १० असे आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, कुडाळ पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १० सदस्यांनी कुडाळ पंचायत समिती शिवसेना 
सदस्य गट या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत लेखी कळविले असून त्यासोबत विहीत नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडले आहेत . 
___ त्याअर्थी, मी, उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्रीमती श्रेया चंद्रकांत परब व इतर १० सदस्य, पंचायत 
समिती व गटनेत्या, कुडाळ पंचायत समिती शिवसेना सदस्य गट, पंचायत , समिती, कुडाळ , जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ 
च्या पत्राप्रमाणे कुडाळ पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या कुडाळ पंचायत समिती शिवसेना सदस्य गटाच्या खालील १० 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 


to 


कुडाळ पंचायत समिती, शिवसेना सदस्य गटातील सदस्यांची नावे 
पंचायत समितीचे नाव 

पंचायत समिती सदस्याचे नाव 

( ३ ) 


आघाडी /पक्ष/ गटाचे नाव 


( २ ) 


कुडाळ 


शितल शंकर कल्याणकर 


कुडाळ पंचायत समिती 


जयभारत प्रतापराव पालव 


शिवसेना सदस्य गट 


ãorsmx5wovaa 


राजन लक्ष्मण जाधव 
प्राजक्ता ललितकुमार प्रभु 
सुबोध चंद्रकांत माधव 
अनघा अरविंद तेंडोलकर 
संपदा गणेश पेडणेकर 
मथुरा गोविंद राऊळ 
श्रेया चंद्रकांत परब 
शरयु अमर घाडी 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १० , २०१७/ फाल्गुन १९ , शके १९३८ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ . 

क्रमांक - साशा -१/ कार्या-१( ४ )/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. -सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची ५० सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक माहे फेब्रुवारी 
२०१७ मध्ये झालेली आहे ; | 

ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदमधील ५० सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे : 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस २७, भारतीय जनता पार्टी ६, शिवसेना १६, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी १ असे आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद मधून निवडून आलेल्या शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १६ सदस्यांनी शिवसेना सिंधुदुर्ग जिल्हा 
परिषद सदस्य गट या नावाचा जिल्हा परिषद गट स्थापन केला असलेबाबत लेखी कळविले असून त्यासोबत विहीत नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडलेले आहेत ; 

त्याअर्थी, मी , उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्री . नागेंद्र शामसुंदर परब व इतर १६ सदस्य, जिल्हा 
परिषद व गटनेता शिवसेना, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्य गट यांचे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्राप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये 
स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या शिवसेना सिधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्य गटाच्या खालील १६ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत 
नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे : 

शिवसेना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्य गटातील सदस्यांची नावे 
अ . क्र . जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 
( २ ) 

( ३ ) 
सिंधुदुर्ग 

पल्लवी चंद्रकांत झीमाळ शिवसेनासिंधुदुर्ग जिल्हा 
वर्षा उदय पवार 

परिषद सदस्य गट . 
प्रदीप गोविंद नारकर 
हरिश्चंद्र मोहन खोबरेकर 
नागेंद्र शामसुंदर परब 
अमरसेन पुष्पसेन सावंत 
वर्षा गोपाळ कुडाळकर 
संजय धोंडदेव पडते 
अनुप्रिती अनिल खोचरे 
राजेश बाबुराव कविटकर 
सुनिल वसंत म्हापणकर 
नीतीन मधुसूदन शिरोडकर 
रोहीणी विद्यासागर गावडे 
डायगो फ्रांसिस डिसोजा 
राजन बाळकृष्ण मुळीक 
संपदा गणपत देसाई 


Ourm9v2232 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


